निविदेवरील निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्‍त 
दायित्वास मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार व 
कार्यपध्दती शासन स्तरावरील समितीस प्रस्ताव 
सादर करण्याकरीताची सुधारीत तपासणीसूची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. निविदा -१२१३/प्र.क्र. ७३५/१३/मोप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जून, २०२१ 


संदर्भ: शासन परिपत्रक क्र. निविदा-१२१३/प्र.क्र.9३५/२०२१ मोप्र-१ दिनांक १४/०५/२०२१ 


निविदेवरील निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त दायित्वास मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार व कार्यपध्दती 
शासन स्तरावरील समितीस प्रस्ताव सादर करण्याकरीताची सुधारीत तपासणीसूची शासन निर्णय दिनांक 
१४/०५/२०२१ रोजी अन्वये विहित केलेल्या तपासणीसुचीसह सादर करण्याबाबतचा सुचना व कार्यपध्दती 
अवलंबण्यात यावी याबाबतच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. या परिपत्राकान्वये संदर्भीय शासन परिपत्रक 
रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१६३४२२६९२७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDARSHAN 5 PAGAR 


(सुदर्शान पगार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे, खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), यांचे खाजगी सचिव 
५. अ.मु.स, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
६. सचिव, (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. महालेखापाल १ व २ महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/नागपूर 
९. सर्व सह सचिव, उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. संचालक, लेखा व कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. आ.वि.स.व.उ.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 
१३. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 
१४. सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 
१५. मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


